प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 
संस्थेकरिता यंत्र खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१६५/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : २४ जून, २०१९ 


वाचा: १) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/ 

भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८ 

४) सहायक सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद यांचे पत्र क्रमांक एमसीआय /३४ (४१) (ई- ३१) 
/२०१९- एमईडी / १२०१२०, दिनांक ३०.०५.२०१९ 

५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवेैशिवसं/शावैमवरुबा/ (५२) 
यंवसा/पुमा/पाअधि/आय-१/२०१९-२०/९५८१/१९ दि. ११.०६.२०१९ 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्रमांक ०५ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, बारामती या संस्थेस खाळीळल Tea नमूद विभागांकरिता 
आवश्‍यक असलेली रुपये ३,२२,७८,०००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी बावीस लक्ष अठ्ठयाहत्तर हजार 
फक्‍त) इतक्या रकमेची यंत्रसामुग्री खालील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या तपशीलानुसार खरेदी करण्यास 
या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


प्रति नग किंमत | एकूण किंमत | प्रशासकीय 
यंत्राचे नांव नग मान्यतेची 


रक्‍कम 


UO, skew, टेस्टींग 


re, कगिडञर्निंग च ०९०२८ ०९०२८ 0९०२८ 
ग्‌ अँण्ड कमिठानिंग ऑफ मेडीकल शि १ नी अ. ees विनी दलित 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१६५/प्रश्ञा-१ 


प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत | प्रशासकीय 
a यंत्राचे नांव नग मान्यतेची 
र रक्‍कम 
Ta ust सिस्टीम अँण्ड 
ऑपरेशन थेटर आयटम्स 
हायड्रोलिक swear टेबल विथ व ती का मगा 
is अँटचमेंटस ह 010०0 0100 (01१00 
२ | औऑर्थोपेडीक अँटचमेंटस हँ १ र 
हायड्रोलिक saa फार काडा see wee 
(४1७) (४1७) 0७0 
३ | जनरलसर्जिरी ०२ त 6 
HARA मशिन मेजर विथ 
४ । एसएस बॉडी विथ टू ओटू अँण्ड टू व २०६५०० ४१३००० ४१३००० 
सिलेंडर फॅसिलीटी छ 
एन २० सिलेंडर फॅसिलीटी 
: एलएससीएस सेट ; २०६५० ६१९५० ६१९५० 
4 छ 
व हायस्टेरेक्टोमी सेट ३ २३०१० ६९०३० ६९०२० 
छ 
र एमटीपी सेटस : १४७५० ४४२५० ४४२५० 
छ 
की लेप्रोस्कोपीक टयुबेक्‍्टोमी ५ ५०१५० २५०७५० २५०७५० 
०५ 
: बेड साईड स्टूल शि ०० १३५७ १३५७०० १३५७०० 
१० | बेड साईड ट्रॉली | qo, २७७३ २७७३०० २७७३०० 
त १ | vasa टेबल (कोच) ‘ २७७३० १३८६५० १३८६५० 
०५ 
१२ | सजिकलड्रम्स | 90 | ० २०६५ २०६५०० २०६५०० 
१३ | सजिकलड्रम्स १० ४६६१ ४६६१०० ४६६१०० 
१४ । एअर कंडिशनर २ टन ; (94000 224000 224000 
छ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१६५/प्रशञा-१ 


रुफ फिटेड ओ.टी.लाईट विथ १८ 
a4 शा ११८०५०० ५७५२५०० ५७५२५०० 
रिफलेक्टर अँण्ड २ डोम ०५ 
हॉस्पीटल बेड विथ मेंट्रेस अँण्ड 
१६ pe 90324 9032400 9032400 
आयव्ही बार 
एकूण ३,२२,७८,१५८ | ३,२२,७८,१५८ 
अटी :- 

१. सदर प्रशासकीय मान्यता उपरोक्त यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी पुरवणी मागणीद्वारे निधी मंजुर 
होण्याच्या अटीच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. सदर प्रशासकीय मान्यता सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाळील महिला 
रुग्णालय हे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागास हस्तांतरित करणेबाबत होणाऱ्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

३. सदर वैद्यकीय महाविद्यालय नव्याने स्थापित होत आहे. सबब, सदर प्रशासकीय मान्यता 
संबंधित संस्थेस पदनिर्मितीच्या मंजूरीच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 

४. सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद 
केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

५. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

६. सदर यंत्रसामुग्रीची आवऱ्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) यांनी करावी. 

७. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१६५/प्रशञा-१ 


qo. 


११, 


2. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


या प्रयोजनासाठी उपरोक्त तक्‍यात नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च सदर संस्थेस 


सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य योजनांतर्गत मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा 
व तो खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


3: 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,बारामती 
मागणी क्रमांक एस-१ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०२) (३९) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन 
(03) यंत्रसामुग्री (४२१० १६२९) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


हासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०१९/प्र.क्र.१६५/प्रशञा-१ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६२४१००२१४३५१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO 


DAHALE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50897b7b 
2244d66593f50dd7 13da83860912503, 


postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA MUMBAI, 
serial 


INumber=30df743755280cf26ce97ec097823 
5f63f80f0bc4317129bf381eb48778f2e3d, ou=NA, 
R AO D A H A L E o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=ARUN 
MURLIDHARRAO DAHALE 
Date: 2019.06.24 10:37:44 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - १ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई. 

२. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

३. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

५. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालनालय, मुंबई 

६. उपसचिव (वैसेवा), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती. 
हे 
९ 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


